मराठी भाषा विभाग व क्षेत्रीय 


कार्यालये यांच्या अधिकृत नवीन 
संकेतस्थळांची माहिती प्रसिध्द 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८/भाषा-१, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जुले, २०१९. 


वाचा : 


१) माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) चे शासन परिपत्रक क्र.मातंस/०६०/३/२०१७/१, दि.१६.०५.२०१८. 
2) माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) चे शासन परिपत्रक क्र.मातंस/०६०/३/२०१७/२, दि.१९.०५.२०१८. 


प्रस्तावना : 


मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी 
वर्षामध्ये "मराठी भाषा विभाग" असा स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक आरओबी-२०१२/१०८/१८ (र. FHT), दि. २९ नोव्हेंबर, २०१० अन्वये स्थापन करण्यात 
आला आहे. विभागाच्या निर्मितीनंतर माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाऑनलाईन व सी-डॅक यांच्या 
सहकार्याने मराठी भाषा विभाग (खुद्द) व विभागाच्या अखत्यारितील चार क्षेत्रीय कार्यालयांची संकेतस्थळे 
तयार करण्यात आली होती. विभागाची अद्ययावत माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहचावी या उद्देशाने 
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अद्ययावत आज्ञावल्यांचा वापर करून सदर सर्व संकेतस्थळे तांत्रिकदृष्ट्या अधिक 
दर्जेदार करण्याच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात निश्चित 
केलेल्या निकषानुसार मराठी भाषा विभाग व विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांची 
नवीन संकेतस्थळे तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन परिपत्रक :- 


मराठी भाषा विभाग (खुद्द) व विभागांतर्गत असलेल्या भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य साहित्य 
आणि संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ व राज्य मराठी विकास संस्था या 
चार क्षेत्रीय कार्यालयांची संकेतस्थळे तसेच विश्वकोशातील नवीन नोंदी व विविध विषयांचे परिभाषा कोठा 
/डाब्दकोडा या करीता स्वतंत्र शब्दकोझांचे संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८/भाषा-१ 


२. पुढील नवीन संकेतस्थळे कार्यान्वित करण्यात येत आहेत - 


अ.क्र विभाग/कार्यालय नवीन संकेतस्थळे 


मराठी भाषा विभाग https ://marathi.gov.in 


| 4 | 
२ भाषा संचालनालय http ://directorate.marathi.gov.in 
3 राज्य मराठी विकास संस्था http ://rmvs.marathi.gov.in 
8 | महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ | http://sahitya.marathi.gov.in 
4 
& 
— 


महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ | http://www.marathivishwakosh.org 


विश्वकोश प्रथमावृत्ती (१ ते २० खंड) https ://vishwakosh.marathi.gov.in 


मराठी परिभाषा कोश https ://shabdakosh.marathi.gov.in 


विभागाची अद्ययावत संकेतस्थळे वरीलप्रमाणे कार्यान्वित होत असल्याने यापूर्वी कार्यान्वित 
असलेली मराठी भाषा विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांची जुनी संकेतस्थळे बंद करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे 
उपरोक्त परिच्छेद २ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नवीन संकेतस्थळांचे दुवे (Links) शासनाच्या अधिकृत 
संकेतस्थळावर दर्शविण्यात येतील. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७०९१७१६०१७७३३ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Nanda Maruti Re 


Nanda Maruti (2... gestern 


2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a 18662 
0ec03666d244838270, 


ber=baf9d9317025580944685e047b9c52d64c532684 
a U 054f19e1f02c374b78e1773f, ida Maruti Raut 
Date: 2019.07.09 17:23:54 +05'30' 


(नंदा मा. राऊत) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई, 

५. मा.मुख्य सचिव/सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


०८ “७ AD LO 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८/भाषा-१ 


६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने), 

७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने), 
८ 
8 


प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधान भवन, मुंबई, 
१०. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधान भवन, मुंबई, 
११. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (परिच्छेद २ संदर्भात पत्राने) 
१६. संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
२०. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
२१. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
२२. अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती, द्वारा भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, नागपूर, 
२४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत),मुंबई, नागपूर, 
२५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२७. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२८. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
२९. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
३०. प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
३१. सर्व विभागीय सहायक भाषा संचालक, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नवी मुंबई, 
३२. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३३. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
(यांना विनंती करण्यात येते की, कृपया सदर शासन परिपत्रक आपल्या नियंत्रणाखालील 
सर्व कार्यालये व विभाग प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावे.) 
३४. निवडनस्ती (भाषा - 9) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


